गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, TST नोंद क्रमांक 49/2038 
मधून दाखल खटल्यामध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री.अजय मिसर, 
सहाय्यक सरकारी वकील, नाशिक यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र. ३३७/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- २०११/ए.एस.९९/डी चौदा, 
दिनांक १६.१.२०१२. 

शासन निर्णय :- दि.१७.०५.२०११ रोजी पाकमोडीया स्ट्रीट, मुंबई येथे कुविख्यात संघटित गुन्हेगार 
टोळीचा म्होरक्‍या दाऊद इब्राहिम कासकर याचा भाऊ इक्बाल BAHL याचा चालक श्री.आरीफ 
अबुबकर सय्यद यांचा अग्निशस्त्राने गोळीबार करून खून करण्यात आला. या प्रकरणी दाखल गुन्हे 
प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्रमांक ५६/२०११ (जे.जे.मार्ग पोलीस ठाणे येथे गुन्हा क्र.५९/२०११) 
कलम ३०२, २०१, ३४, १२०(ब) भा. दं. वि. सह ३, २५, २७ ह. का. सह कलम ३ (१) (1), ३ (२), 
३(४) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ मधून मोक्का विशेष न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल मोक्का विशेष खटला क्र.१४/२०११ मध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड.श्री.अजय मिसर, सहाय्यक सरकारी वकील, नाशिक यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक १६.१.२०१२ च्या अधिसूवनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे. 


2. _ सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.अजय मिसर, सहाय्यक सरकारी वकील, नाशिक 
यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. ५,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, 


विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


g. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०९) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


ण. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर- ५५/१२/व्यय-७. 


दिनांक २७.१.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०२०७०६१३०३२३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


[Melua 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

« निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

e विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

०» वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

* अँड.श्री.अजय मिसर, ऑफीस क्र. १४, तिसरा मजला, वासुदेव मॅन्शन, ३०, सी.एफ. 
केवसजी पटेल मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१. 

* निवड नस्ती (पोल-१०) 


